भाप्रसे (संवर्ग) नियम, १९५४ मधीळ ४ (२) मधील 
परंतुकानुसार Apex Scale [Level 17 in the Pay 
Matrix] या संवर्गात दोन पदे तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.४५६ /२०१९/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ०६.०२.२०२० 


प्रस्तावना- 


कार्मिक, सार्वजनिक गा-हाणी व निवृत्ती वेतन मंत्रालय (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार यांच्या 
दिनांक १५.०६.२०१८ च्या अधिसूचने अन्वये, राज्यातील भारतीय प्रशासन सेवेतील संवर्ग पदांचे सुधारीत संख्याबळ 
निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार Apex Scale: Level 17 in the Pay Matrix या संवर्गात ८ संवर्ग पदे मंजूर 
आहेत. तसेच भाप्रसे (वेतन) नियम २०१६ मधील नियम १२ (७ मधील तरतूदीनुसार आणखी ८ संवर्गबाह्य पदे (SDR) 
भरता येतात. प्रशासकीय निकडीस्तव सदर संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात आणखी २ पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

भारतीय प्रज्ञासन सेवा (संवर्ग नियम, १९५४ मधील नियम ४(२) च्या दुस-या परंतुका अन्वये Apex Scale: Level 
17 in the Pay Matrix या संवर्गात दोन पदे तात्पुरत्या स्वरुपात दिनांक ०१.०१.२०२० पासून दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यंत 
निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक२०२००२०६१५५२२०६७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Subhash Baban Ingal 
ert ॥ Of Maharashtr General 
n Department, postalCode=400032, 


2.5.4.20=ff061387998f39ca303c7da669fe0471ca88421 


febe7e53ecc009e02aad1 
INumber=f03 19d46c62f9f6d7dbc200d9693539df 
a a Nn Nn g a e 215a28c05d55971515ac3c87ddaa987, ‘Subhash 


(सुभाष इंगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय (डॉ.गगराणी), 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय (श्री.खारगे), 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५. महालेखापाल, मुंबई/नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१. निवड नस्ती. 


